शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 
केंद्र शासनाने सन १९९८ च्या पत्रकान्वये विहित केलेल्या 
अभ्यासक्रमाच्या गटानुसार शासन निर्णय दि. २१/८/२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या एकूण ६०५ 
अभ्यासक्रमांत काही बदल करण्याची आवश्‍यकता आहे 
किंवा कसे याबाबत शासनास Bede सादर 
करण्याकरिता समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास वर्ग,सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:-ईबीसी-२०१७/प्र.क्र.१३ (भाग-२) /शिक्षण 
विमुक्त मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा- १) शासन निर्णय समक्रमांक ईबीसी-२०१७/प्र.क्र.१३/शिक्षण, दि.२१ ऑगस्ट,२०१७ 
२) शासन निर्णय समक्रमांक ईबीसी-२०१७/प्र.क्र.१३/शिक्षण, दि.७ जून,२०१८ 


प्रस्तावना- 

महाडिबीटी पोर्टलवर अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यासाठी संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये 
समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये आयुक्त(कृषि), कृषि 
आयुक्तालय, म.रा.पुणे यांची महाडिबीटी पोर्टलवर सदस्य म्हणून निवड झालेली आहे परंतु कृषि व कृषि 
संलग्न विषयक विविध अभ्यासक्रम तयार करणे, त्याची सद्यस्थिती, वाढ किंवा बदळ ही बाब 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे -७ यांच्याशी निगडीत असल्याने सदर 
समितीवर सदस्य म्हणून असलेले आयुक्त(कृषि), कृषि आयुक्तालय, म.रा.पुणे यांच्या एवजी 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे -७ यांची सदस्य म्हणून निवड 
करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


शुध्दीपत्रक 

संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. २ मधील एकूण ६०५ अभ्यासक्रमांत काही बदल करण्याची 
आवऱ्यकता आहे किंवा कसे याबाबत शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता झासनाने दि. ७ जून,२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत केली होती. वाचा क्र. १ येथे नमुद शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ 
मधील तक्त्यातील अ.क्र. २ येथे समितीमध्ये सदस्य म्हणुन असलेले आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या ऐवजी महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे -७ 
हे सदस्य म्हणून वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईबीसी-२०१७/प्र.क्र.१३ (भाग-२) /शिक्षण 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००२१०१२२९०६६७२२ असा आहे. हे Bay 
डिजीटल स्वाक्षरीने करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
VASANTRAO GURAV ८ 


( रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत. 

१. संचालक, इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमती, आणि 
विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. उप संचालक,(शिक्षण) इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. उपायुक्‍त, सामाजकल्याण, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. प्रादेशिक उपायुक्त, (समाज कल्याण, पुणे. 

९. सहायक आयुक्त, समाज कल्याण पुणे. 

१०. सहायक संचालक (शिक्षण), इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, 

भटक्या जमती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


ae 


प्रत- 
१. मा. मंत्री (इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमती, आणि 
विशेष मागास प्रवर्ग कल्याणविभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.प्रधान सचिव (इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती,भटक्या 
जमती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव (श्री. गुरव) इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्‍त जाती, 
भटक्या जमती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अवर सचिव (श्री. माळी) इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, 
भटक्या जमती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


